मोटार वाहन निरिक्षक यांच्या 
विनंती बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एमव्हीडी-२०२३/प्र.क्र.१९/ शिकाना/परि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ जुले, २०२४. 


शासन आदेठशा:- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व कलम ४ (५) 
मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खाळील 
तक्त्यात नमूद मोटार वाहन निरीक्षक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या विनंतीनुसार त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिकार्‍यांचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
i 2 3 ¥ 
v श्री.राकेडा राजेंद्र रावते, | प्रादेशिक परिवहन | प्रादेशिक परिवहन 
मोटार वाहन निरीक्षक ।कार्यालय, अकोला कार्यालय, पनवेल. 


२. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यास त्यांच्या 
सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करून, त्यांना त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी हजर 
होण्याच्या सूचना द्याव्यात व याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 

३. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व 
पदभार स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 

४. वरील विनंतीने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी 
पदग्रहण अवधी तसेच प्रवास भत्ता व इतर अनुषंगीक भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


शासन आदेडा क्रमांकः एमव्हीडी-२०२३/प्र.क्र.१९/ शिकाना/परि-३ 


& . 


सदर शासन sea महाराष्ट्र शासनाच्या  ७४४४/.॥॥903035॥01[119.९०५९.॥॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०२ १४२२४७२५२९ 


असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


र्‌. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


JAYSEN JAYPRAKASH 
INGOLE 


Digitally signed by JAYSEN JAYPRAKASH INGOLE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 

DEPARTMENT, 
2.5.4.20=facl 868a3a3bc62404072a90fb604cfa54ccOc6b396bbe9 
£862cb814602e0bfd, postalCode=400032, st=Mah 

INumber=7C9E48AC69F31 3DEECCD6E9EECEEAS7A822C9D8 
CCACD64DD1C5031B045E7C1F2, cn=JAYSEN JAYPRAKASH 
INGO 
Date: 2024.07.02 14:43:38 +05'30 


(जयसेन इंगोले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 

. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अकोला. 

. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पनवेल. 

श्री. राकेश राजेंद्र रावते, मोटार वाहन निरिक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अकोला. 


१०. निवड नस्ती (परि-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


